राज्यातील कृषी सिंचनाच्या वापरकर्त्यांसाठी 
घनमापन पध्दतीने पुरवावयाच्या पाणीपट्टीचे 
प्रचलित दर तसेच क्षेत्र व पिक आधारीत प्रचलित 
जलदर यास पुढे मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बिसिंआ-२०१९/प्र.क्र.१५३ /सिंव्य (धोरण) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९/०१/२०२१. 


संदर्भ :- 

१. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश क्र.१/२०१८ दि.११.०१.२०१८ व शुध्दीपत्रक 
आदेशा क्र.२/२०१८ 

२. जलसंपदा विभाग,श्ासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/४३/१४सिंव्य (धोरण) दि.२७.०२.२०१८. 

३. जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/४३/१४सिंव्य (धोरण) दि.१७.१०.२०१८. 

४. शासनपत्र क्रमांक संकिर्ण-२०१९/१५३/१९/सि.व्य.(धो), दि.२१.०४.२०२०. 

५. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे क्र.मजनिप्रा/२०२०/जळलदर (२०-२३)/मुदतवाढ/ 
३२४/, दि.०२.०७.२०२० चे पत्र. 

६. शासन निर्णय क्रमांक बिसिआ-२०१९/प्र.क्र.१५३ /सिंव्य (धोरण), दि.३१.०७.२०२०. 

७. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे क्र.मजनिप्रा/२०२०/जलदर (२०-२३)/ मुदतवाढ/१०, 
दि.०५.०१.२०२१ चे आदेश. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेशा क्र.१/२०१८ दिनांक ११ जानेवारी,२०१८ 
तसेच शुध्दीपत्रक आदेश क्र.१/२०१८ व शुध्दीपत्रक आदेश क्र.२/२०१८ नुसार महाराष्ट्र राज्यात 
घरगुती, औद्योगिक व कृषि सिंचन प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी १ फेब्रूवारी २०१८ ते ३० 
जून २०२० या कालावधीसाठी ठोक जलदर निर्धारित केले आहेत. त्यास अनुसरून संदर्भाधीन क्र.२ चा 
शासन निर्णय अंमलबजावणीसाठी निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच १ फेब्रूवारी, २०१८ ते ३० 
जून,२०२० या कालावधीसाठी राज्यातील कृषि सिंचनाच्या वापरकर्त्यासाठी घनमापन पध्दतीने 
पुरवावयाच्या पाणीपट्टी दर क्षेत्र व पिक आधारीत करणेबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आलेला आहे. 


दरम्यानच्या काळात कोविड-१९ च्या प्रतिबंधामुळे करण्यात आलेली टाळेबंदी व काही 
तांत्रिक मुद्यांमुळे संदर्भ क्र. ४ अन्वये दर प्रस्तावास सहा महिने म्हणजे ३१.१२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देऊन प्रचलित दर ३० % वाढीसह लागू करावे अशी प्राधिकरणास विनंती करण्यात आली होती. 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने संदर्भ क्र.५ च्या आदेशान्वये दि.१.७.२०२० ते 
दि.३१.१२.२०२० या कालावधीसाठी ६ महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र. ६ चा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. जुले २०२० ते जून २०२३ या कालावधीच्या ठोक जलदर 
निर्धाराणास आणखी काही काळावधी लागणार असल्याने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१९/प्र.क्र.१५३ /सिंव्य (धोरण) 


संदर्भ क्र.७ च्या आदेशान्वये प्रचलित ठोक जल प्रश्ञुल्क दराच्या वैधतेस दि.३०.०६.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
दिली आहे. त्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय दि. ३०.०६.२०२१ पर्यंत प्रभावी राहतील. मात्र 
निश्चित व्हावयाचे सुधारित ठोक जलप्रशुल्क दि. ०१.०७.२०२० पासून लागू होणार असल्याने त्या 
दिनांकापासून सुधारित जलदरानुसार वापरकर्त्याकडून आकारणीतील फरक वसूल करण्यात येईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११९१५३१४६३५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vaijnath M thappa Chill 


V il th DN: c=! Gi hi ht ‘Wate 
a 1] na 1 व De पाणोडी क ICode=400032, st=Maharashtra, 
M th 2.5.4.20=e2bf92 16e9c82a387001 366ade405f96dced8f883099 
\Odf6eda6dcc4a3 
a n ma a Ppa I Number=64cd9fc7921db221846e464a04d297 1a520aa1 
Ch क || d7e728a92a64c735ef2ea7cc9, cl ijnath Manmathappa 
Chill 
I e Date: 2021.01.19 15:34:58 +05'30' 


प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. कृषी व पश्नुसंवर्धन, दुग्ध विकास व्यवसाय व मत्सय व्यवसाय (कृषी) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०१९/प्र.क्र.१५३ /सिव्य (धोरण) 


१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई 

१९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, मुंबई 

२०. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२५. सचिव, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. सचिव. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

२८. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

२९. विशेष कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
३०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३१. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

३२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, मुंबई. 

३३. सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३५. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


